Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक १४ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १०.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


. 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


- 


पृष्ठे 


१-४१ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
१-५ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : 


नेमणुका , इत्यादी 


, 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६२ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमाक गृह विभाग - कक्ष - ४- ( १ ) -०१-२०२२. 

शासकीय अधिसूचना , दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ , शपथ अधिनियम , १ ९ ६ ९ क्र . एसआरव्ही . - २६-२००७-३०३९ - प्र.क्र . ६ - ई - ७ - शपथ अधिनियम , 
६ ९ चे ४४ मधील कलम ३ पोट - कलम ( २ ) ( ब ) अन्वये शासनास विहीत असलेल्या शक्तीचा वापर करून जिल्हाधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील कार्यरत 
असलेल्या नायब तहसीलदार किंवा अव्वल कारकून यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतिज्ञापत्र 
दृढीकरण करून देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

तहसीलदार , चिखली यांनी तहसील कार्यालय चिखली आस्थापनेवरील नायब तहसीलदार या संवर्गातील ५ पदे मंजूर आहेत त्यापैकी एक पद 
रिक्त असून एक नायब तहसीलदार दीर्घ रजेवर आहेत . तथापि , कार्यरत पैकी ३ नायब तहसीलदार यांचेकडे रिक्त असलेल्या विभागाचा अतिरिक्त 
प्रभार सोपविण्यात आलेला आहे . चिखली तालुका जिल्ह्यातील सर्वांत मोठा तालुका असून जनतेची कामे विहीत वेळेत पार पाडता येत नाही . जनतेची 
विविध प्रकारचे कामाकरीता तसेच शैक्षणिक कामे याबाबतची शासकीय कामे विहीत वेळेत पार पाडण्यासाठी अव्वल कारकून यांना प्रतिज्ञापत्र प्रमाणित 


अ . - एक -१ ( १५०३ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


श्री 
. 


1 


व दृढीकरण करणेबाबातचे अधिकार प्रदान केलेले असल्यामुळे सदर काम करण्यासाठी कार्यालयातील कर्मचारी श्री . एस . जी . टाके अ . का . , श्री . जे . 

सुरडकर अ.का. , श्री . एस . आर . ठाकूर अ . का . , श्री . बी . एस . देवकर अ . का . , श्री . आर . एन . साठे अ . का . , यांना सोपविण्यात आलेल्या 
कामकाजाव्यतिरिक्त शपथपत्र देण्यास व प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण करून देण्याचे अधिकार प्रदान करणेबाबत विनंती केलेली आहे . 

त्यानुसार चिखली तहसील कार्यालयातील कार्यरत असलेल्या खालील अव्वल कारकून यांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये न्यायालयीन कामकाजा 
व्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण करुन देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यास हरकत नाही . 

त्यानुसार मी , एस . रामामुर्ती , जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा तहसील कार्यालय चिखली येथे कार्यरत असलेल्या खालील अव्वल कारकून यांना 
त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण करून देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत 
आहेत. 

अनुसूची 
तहसील कार्यालयाचे नांव 

कर्मचारी यांचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
चिखली 

श्री . एस . जी . टाके ( अ . का . ) 
चिखली 

श्री . जे . बी . सुरडकर ( अ . का . ) 
३ 3 चिखली 

श्री . एस . आर . ठाकुर ( अ . का . ) 
चिखली 

श्री . बी . एस . देवकर ( अ . का . ) 


अ.क्र . 


१ 


२ 


oc w 


बुलडाणा : 
दिनांक १ जानेवारी २०२२ . 


एस . रामामुर्ती , 
जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 

, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६३ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . बाविस्कर , हे जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-३८४-२०२१. 


४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ 
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार वरील 
रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा न्यायीक कार्यभार श्री . ए . के . शर्मा , 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अति . सत्र न्यायाधीश , अकोला तसेच प्रशासकीय 
कार्यभार श्री . बी . एन . चिकणे , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अकोट हे 
पाहतील . 


. 


दिनांक २ डिसेंबर २०२१ . 


श्री . सी . एस . बाविस्कर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अकोट यांच्या खाती दिनांक ०२-१२-२०२१ रोजी एकूण 
२७६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०६-१२-२०२१ 
ते दिनांक १०-१२-२०२१ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा 
व रजेच्या मागे दिनांक ०५-१२-२०२१ रोजीची रविवारची सुटी जोडून 
दिनांक ०४-१२-२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासुन ते दिनांक 
११-१२-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

तसेच , दिनांक १३-१२-२०२१ ते १५-१२-२०२१ अशी तीन ( ३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १२-१२-२०२१ रोजीची 
रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक ११-१२-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ( म्हणजे , राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे संपूर्ण कामकाज 
संपल्यानंतर ) ते दिनांक १६-१२-२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
अशी एकूण आठ ( ८ ) दिवसांची अर्जित रजा नमूद कालावधीमध्ये मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६४ . 


s 


आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-४०६-२०२१ . 


, 


1 


श्री . डी . बी . पतंगे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला , यांच्या खाती दिनांक १७-१२-२०२१ रोजी एकूण ( ३००+ ९ ) 
दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २७-१२-२०२१ ते 
दिनांक २ ९ - १२-२०२१ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व 

- 
रजेच्या मागे दिनांक २६-१२-२०२१ रोजीची रविवारची सुटी जोडून 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


३ 


१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 


, 


३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . बी . पतंगे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६६ . 


आदेश 


, 


क्रमांक १७०-२०२१. 


४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ 
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की , श्री . ए . के . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


, 


1 


f 


अकोला : 
दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ . 


य . गो . खोब्रागडे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६५ . 


" 


. 


श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना दिनांक 

, 
१७-११-२०२१ ते १८-११-२०२१ पावेतोची अशी ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा व दिनांक १६-११-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक १ ९ - ११-२०२१ चे कार्यालय वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती सी . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी बुलडाणा हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २८४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी 


आदेश 


क्रमांक १६ ९ -२०२१ . - 


, 


श्री . एस . व्ही . खोंगल , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर , यांना दिनांक १५-११-२०२१ ते १८-११-२०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १३-११-२०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ ९ - ११-२०२१ चे कार्यालय 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


1 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . बी . रेहपाडे जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा , यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . व्ही . खोंगल , जिल्हा न्यायाधीश -१ अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६७ . 


आदेश 


क्रमांक १७१-२०२१. 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . व्ही . खोंगल जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . एस . व्ही . खोंगल जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १५३ दिवस अर्जित 


श्री . एन . बी . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , बुलडाणा यांना 
दिनांक १८-११-२०२१ ते २०-११-२०२१ पावेतोची अशी ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १८-११-२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २२-११-२०२१ चे कार्यालय वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६ ९ . 


, 


श्री . एन . बी . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


आदेश 


क्रमांक १७३-२०२१. 


श्री . एस . व्ही . केद्रे , तदर्थ न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर यांना दिनांक १५-११-२०२१ ते २०-११-२०२१ पावेतो ०६ ( सहा ) 
दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . बी . चव्हाण , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . एन . बी . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्याचे रजेच्या खाती एकूण ५६ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


, 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक १५-११-२०२१ ते दिनांक २०-११-२०२१ श्री . आर . बी . रेहपाडे 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून पाहीला 


. 


श्री . एस . व्ही . केद्रे , तदर्थ न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६८ . 

आदेश 


क्रमांक १७२-२०२१. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . व्ही . केद्रे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मेहकर म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


. 


1 


श्री . एस . व्ही . केद्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण १२ 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली 
०६ ( सहा ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण १२ ( बारा ) 

) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


1 


दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ . 


श्री . एस . बी . काळदाते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
खामगांव यांना दिनांक १५-११-२०२१ ते २०-११-२०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ०६ ( सहा ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १३-११-२०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२-११-२०२१ चे कार्यालय 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . बी . काळदाते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . बी . काळदाते , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . . 

श्री . एस . बी . काळदाते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
खमगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १०७ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ०६ ( सहा ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


1 


5 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७० . 


1 


आदेश 


क्रमांक १७४-२०२१. 


1 


श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चिखली यांना दिनांक १ ९ - ११-२०२१ ते २३-११-२०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १ ९ - ११-२०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४-११-२०२१ चे कार्यालय 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


1 


दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ७-१३ , २०२२ / चैत्र १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


५ 


1 


. 


, 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार त्यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चिखली यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चिखली ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ह्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


श्री . आर . बी . रेहपाडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २६० दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ०६ ( सहा ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एल . एच , जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , चिखली ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , चिखली 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


" 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७२ . 

आदेश 


क्रमांक १७६-२०२१. 


, 


1 


. 


श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
चिखली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १२६ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ ( पाच ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


श्री . ए . एच . सैय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , सिंदखेड 
राजा यांना दिनांक ८-११-२०२१ ते २३-११-२०२१ पावेतो १६ ( सोळा ) 
दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक ०८-११-२०२१ ते दिनांक २३-११-२०२१ श्री . पी . के . मुटकुळे , 

. 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देऊळगांव राजा यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळून पाहीला . 

श्री . ए . एच . सैय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , सिंदखेड 
राजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७१ . 

आदेश 


क्रमांक १७५-२०२१. 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एच . सैय्यद , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , सिंदखेड राजा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर , सिंदखेड राजा म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . आर . बी . रेहपाडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश 
बुलडाणा यांना दिनांक २२-११-२०२१ ते २४-११-२०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर . बी . रेहपाडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


. 


, 


, 


श्री . ए . एच . सैय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , सिंदखेड 
राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० 
( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण १२६ दिवसांची 
अर्धवेतन रजा शिल्लक होती . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली १६ 
( सोळा ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ३२ ( बत्तीस ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


व 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . बी . रेहपाडे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


, 


बुलडाणा : 
दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ . 


( अवाच्य ) , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा . 


अ . - एक -२ ( १५०३ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


: 


